डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, 
अकोला या विद्यापीठास सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षात ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) करीता अनुदान वितरीत 


करणेबाबत... (कार्यक्रम) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि-१३२३ /प्र.क्र.१०१ /७-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३०/०३/२०२४ 


वाचा :- १ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दि.१२.०४.२०२३, दि.०५.०२.२०२४ व 
दि.०४.०३.२०२४. 
२) कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय, समक्रमांक दि.२६.०६.२०२३ व 
दि.०२.०२.२०२४ 
3) नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला यांचे पत्र जा.क्र. 
अप्रवि/अंदाज/कार्यक्रम/३१ वेतनेतर/२२६९/२४,दि.२८.०२.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


वित्त विभाग,शासन परिपत्रक दि.१२.०४.२०२३ अन्वये वित्तीय वर्ष सन २०२३-२४ च्या 
प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर २०२३ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत 
खर्चाचा अर्थसंकल्पीय निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या wo टक्केच्या मर्यादेत २०:२०:३० या 
प्रमाणात बीम्स प्रणालीवर वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 

त्यानुसार डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला या विद्यापीठास कार्यक्रम 
खर्चािअंतर्गतच्या (२४१५ ००९९) या लेखाशिर्षाखालील ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) करीता 
रु.५०.०० लाख निधी उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील दि.२६.०६.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात आला होता. तसेच, विद्यापीठाच्या आकस्मिक खर्चाकरीता व विद्यापीठांतर्गत 
सुरु असलेल्या संशोधन विषयक प्रकल्पांकरीता ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीअंतर्गत 
मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदींमधून प्रत्येकी रु.२७५.०० लाख असा एकूण रु.५५०.०० लाख निधी 
संदर्भ क्र.२ येथील दि.०२.०२.२०२४ अन्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 

नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र.३ च्या 
पत्रान्वये कार्यक्रम योजनांतर्गत २४१५ ००९९ या लेखाशिर्षाखाळीळ ३१,सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या बाबीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत प्रस्ताव 
शासनास सादर केला आहे. त्यानुषंगाने डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला या 
विद्यापीठास, विद्यापीठाच्या आकस्मिक खर्चाकरीता चाळू आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतूदीमधून 
सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२३ /प्र.क्र.१०१ /७-ओ 


शासन निर्णय :- 


डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला या विद्यापीठास मागणी क्र.डी-३, २४१५ 
कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, ०१,पीकसंवर्धन (००) (०८) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि 


विद्यापीठाला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२४१५ ००९९) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 
बाबीकरीता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतूदीमधून विद्यापीठाच्या आकस्मिक 
खर्चाकरीता एकूण रु.५००.०० लाख (अक्षरी रुपये पाच कोटी फक्त) एवढे अनुदान पुढीलप्रमाणे 


वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 
अ. | योजना/लेखाशिर्ष/ सुधारित योजनेतंर्गत येणारे । योजना मान्यता आदेश । या शासन 
क्र. उद्दिष्ट अंदाज महाविद्यालय निर्णयान्वये 
सन २०२३-२४ वितरीत 
करावयाचा 
निधी 
[१ | २ ३ 1 ee 4 & 
१. | मागणी क्र.डी-३, २१००.०० | कृषि संशोधन केद्र, | शा.नि.क्र.पंदेवि-१३१६/ ५५.०८ 
२४१५ कृषि विषयक सिंदेवाही, जि.चंद्रपूर या | प्र.क्र.१०१/८अ, 
संशोधन व शिक्षण, केंद्राचेबळकटीकरण. | दि.१६.०७.२०१८ 
०१,पीकसंवर्धन (००) 
(०८) डॉ.पंजाबराव 
2. देशमुख कृषि कृषि महाविद्यालय,मुल, | शा.नि.क्र.पंदेवि-१३१८/ | ४४४.९२ 
विद्यापीठाला जि.चंद्रपूर : प्र.क्र.१०७/७अ, 
सहायक अनुदान दि.२८.०२.२०१९ 
(कार्यक्रम) 
(२४१५ ००९९) 
३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) 
एकूण ५००.०० 


२. सदर झासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शतींच्या अधीन राहून वितरीत 


करण्यात येत आहे. 


१) वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३, 


दि.०५.०२.२०२४ व दि.०४.०३.२०२४ च्या 


परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर अंमळबजावणी करण्यात यावी. 


२) कृषि विद्यापीठांनी योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत योजनेतील 


अनुज्ञेय बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. 


३) वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित/शिल्लक राहीला/राहणार असेल 
तर सदर अखर्चित/शिललक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी/ योजनांसाठी/ 
बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 


४) ज्या योजनांतर्गत योजनांचा कालावधी wiser आहे, san योजना संबंधित 
कालावधीनंतर शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ 


नयेत 


५) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे यांनी कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले 


सहाय्यक अनुदान, अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच, विहीत आदेशा/ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२३ /प्र.क्र.१०१ /७-ओ 


कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा 
मुल्यमापन अहवाल शासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या 
कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती आहे हे 
तात्काळ शासनास कळवावे. 

६) कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. 
याबाबत विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. 
तसेच महसूली उत्पन्न वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 

७) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम, १९८३, 
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम, १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता, 
१९९१ मधील तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेशा व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम 
अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात 
यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु 
नये. 


विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी उपरोक्त अटी व 
शर्तीचे काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 


३. ae होणारा खर्च सन २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या 
लेखाशीर्षाखाली मंजूर केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व 
त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. सहायक लेखाधिकारी, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला या आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित उपशीर्षांतर्गत मंजूर केलेले अनुदान कृषि विद्यापीठांचे संबंधित 
नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 


५. सदर आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका, (भाग-१),१९७७ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
१६८/का.१४३१, दि.०६.०३.२०२४ व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२८/२०२४, व्यय-१, 
दि.२०.०३.२०२४ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०३३०१२४५२०७४०१ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
M ITA L | KA L ) E S H ro AGRICULTURE AND 


5.4.20=22dfe 162525b696c1 facc3a8ddb26b639c76b455434e4cadbb3 
:d50474dcc58f, postalCod ht 


st 
rialNumber=60AE0791D92611A135CE51A5EE439203FDBDB395146D 
132620B3437EDED658CE, MITALI KALPESH CHAUDHARI 
Date: 2024.03.30 12:55:41 +05'30' 


(मिताली चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे. 
) वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे. 
) कुलगुरु. / कुलसचिव, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२३ /प्र.क्र.१०१ /७-ओ 


४) नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 

५) सहायक लेखाधिकारी, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 

६) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
) 
) 
) 


७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला / उपकोषागार अधिकारी, अकोला. 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९) मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१०) उप मुख्य लेखापरीक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
११) उप सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
१२) उप सचिव,कार्यासन १४३१, नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई - ४०० ०३२. 
) 
) 


93) 39 सचिव, कार्यासन 2a, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32. 
१४) कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


